अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, सिंधुदूर्गनगरी यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, 
सिंधुदूर्गनगरी या कार्यालयांतर्गत पाच उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.१०.२०१८ 
ते दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ मंजुर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ नोव्हेंबर, २०१८ 


पहावे :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक मुदवा-२०१८/प्र. क्र.9१/ खारभूमी दि. २५ सप्टेंबर, २०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे क्र. मुअ/जसंविकोप्र/आ 
७(६)/४१४४, दिनांक १२.१०.२०१८ रोजीचे पत्र व सहपत्र. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
लघु पाटबंधारे विभाग, सिंधुदूर्गनगरी या विभागांतर्गत ५ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवारील ११६ पदांना व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६ पदे अज्ञा एकूण १२२ पदांना संदर्भ क्र. १ 
येथील दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.३.२०१८ ते दिनांक ३०.९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. आता त्याच कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११६ व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६ अशा एकूण १२२ पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूर करणेबाबत संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १२.१०.२०१८ पत्रान्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 येथील दिनांक ०७.०९.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 

लघु पाटबंधारे विभाग, सिंधुदूर्गनगरी या विभागांतर्गत ५ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवारील ११६ पदांना व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६ पदे अशा एकूण १२२ पदांना सोबतच्या 
परिशिष्ट "अ" व "ब" येथे दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक 
२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये 

मंजूर सुधारित आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी 


लेखाशीर्ष-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च (८०), सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे (०४) योजनेतर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४) (०३) कोकण 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, भाग भांडवली अंशदान (४७०१-आय १८९) तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना- 
मुख्य मागणी क्र. आय-५-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील खर्च (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे (०२) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ७५४) या 
लेखाशीर्षाखाली टाकून तो मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८११०६१३३८५५८२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ" "ब Anand Wani : 
(मि.आ.वाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह :- 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


AD 


) 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 

) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी. 
) कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, सिंधुदूर्गनगरी 
) 

) 

) 

) 


AN 


to} 


८४ LS 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग 

वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९) कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


9 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी 


परिशिष्ट “अ 


(शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी, दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०१८ चे पत्र सहपत्र) 


नियत आस्थापनेवरील अस्थायी पदांचा तपशील 


अ. क्र. यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
| लघु पाटबंधारे विभाग, eal कार्यकारी अभियंता । od 
ओरोस 2 | उप कार्यकारी अभियंता [| 
३ | सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ ४ 
कनिष्ठ अभियंता 
४ | विभागिय लेखापाल 1१ | 
५ | प्रथम लिपीक | आ. | 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु 
७ । कनिष्ठ लिपीक ४ 
८ | लघु लेखक (निम्नश्रेणी) 1१ | 
९ | टंकलेखक ३ 
[ae आरेखक श्रेणी- १ aa 
११ | १ | आरेखक श्रेणी- २ 1१ | 
१२ | संगणक 1१ 4 
१३ | भांडारपाल ॥ "१. 
१४ | सहा.भांडारपाल शिका 
१५ | वाहन चालक a 
१६ | नाईक | a | 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार | क. ॥ 
एकूण ३४ 
२ | पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग ष्र सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१ई/उपअभियंता/ a 
क्रमांक १, कणकवली अधिकारी 
(जानवली) २ | सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ शशी 
कनिष्ठ अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपीक ॥, | 
४ । कनिष्ठ लिपीक 1१ | 
५ | टंकलेखक 1१ | 
६ । आरेखक श्रेणी ३ शका 
स्था.अ.सहाय्यक ४ 
वाहन चालक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी 


९ | शिपाई [ee - | 
एकूण १२ 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग यि सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उप शिळी 
क्रमांक २, कणकवली अभियंता/अधिकारी 
२ | सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा ३ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपीक - 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक a 
६ | आरेखक श्रेणी 3 Po 4 
७ | स्था.अ.सहाय्यक ४ 
८ | वाहन चालक शिंग 
९ | शिपाई 1. ली. | 
se ० | चौकीदार 11__ | 
एकूण १६ 
जलसंपत्ती सर्वेक्षण व की सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उप शिक 
अन्वेषेण उपविभाग, अभियंता/अधिकारी 
आंबडपाल, ता.कुडाळ २ | सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा ४ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | वरिष्ठ लिपीक शिक आ 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | टंकलेखक | 4 | 
६ | आरेखक श्रेणी 3 aa 
७ | स्था.अ.सहाय्यक ४ 
८ । वाहन चालक ae 
९ | शिपाई २ 
ree ० | चौकीदार | || 
एकूण १८ 
नरडवे प्रकल्प उपविभाग, गि सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१/उप शिंगी 
आंबडपाल अभियंता/अधिकारी 
२ | सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा ४ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | स्था.अ.सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक a 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | टंकलेखक शिका 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी 


७ | आरेखक श्रेणी ३ | 9 
८ | वाहन चालक शिका 
९ | शिपाई २ 
१० | चौकीदार 1१ | 
एकूण १८ 
तळंबा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प शि सहा.कार्य.अभि.श्रेणी-१ई/उप aa 
उपविभाग H.3, आंबडपाल अभियंता/अधिकारी 
२ | सहा. अभियंता श्रेणी-२/शाखा ४ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३ | स्था.अ.सहाय्यक शिगा 
४ । वरिष्ठ लिपीक Lo | 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | टंकलेखक शिंगगा 
७ | आरेखकश्रेणी ३ 1१ | 
८ | वाहन चालक 1१ | 
९ | शिपाई २ 
cS चौकीदार | | 
एकूण १८ 
नियत आस्थापनेवारील एकूण पदे (१ ते ६) ११६ 


Digitally signed by Milind Anand W: 


eye DN: it Of Maharashtra, ou=Water 
Milin = 
st=Mahi 


ent, postalCode=400032, 
2.5.4.20=81 1ef2c1 8db8728b01579fcb307 1 e86d7af32 


16659c06a8d34f3d2dda350ef 


7e206b216404acf50aef877bSd61 
n a n a n | 1 6ebdf315f88d58c513e53fabSSect7, 


Date: 2018.11.06 13:47:00 +05'30' 


(मि. आ. वाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी 


परिशिष्ट “ब” 


(शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२९०/खारभूमी, दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०१८ चे पत्र सहपत्र) 


रुपांतरित अस्थाई आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव | पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नाव से. नि. दिनांक 
दक्षिण कोंकण चौकीदार 8 १. भिकाजी राजाराम राणे ३१/१२/२०१८ 
पाटबंधारे प्रकल्प २. विश्वास लक्षण गावकर २९/०२/२०२४ 

मंडळ, ओरोस क 
ped 3. पुरुषोत्तम जयराम सावंत । ३०/०६/२०२० 

अंतर्गत 
लघुपाटबंधारे ४. कानू सोमा गुरव ३१/१०/२०२५ 
विभाग, ओरोस मजूर २ १. नारायण गोविंद गावडे ३१/०५/२०२१ 
२. भागोजी गुंडु वांद्रे ३०/०६/२०२१ 


एकूण पदे & 


Milind 


Digitally signed by Milind Anand Wani 
2, 


(मि. आ. वाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


